गुंजवणी प्रकल्प ता.वेल्हे, जि.पुणे येथील धरण पायथा 
जलविद्युत प्रकल्पामुळे निर्माण होणा-या संभाव्य 
परिस्थितीबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ 
उपसमिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. गुंजव-१२१७/प्र.क्र.५९६/१७/मो.प्र.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०१९. 


प्रस्तावना : 


गुंजवणी प्रकल्प ता.वेल्हे जि.पुणे या प्रकल्पास रु.१३१३.७३ कोटी किमतीच्या प्रकल्प अहवालास 
शासन निर्णय दि.०३.०८.२०१८ अन्वये व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता काही अटींच्या अधीन राहून 
प्रदान करण्यात आली आहे. सदरहू शासन निर्णयातील अट क्र.१ वगळण्याबाबत मा.राज्यमंत्री 
(जलसंपदा) यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने मा.मंत्रिमंडळाची दि.१३.११.२०१८ रोजी झालेल्या 
बैठकीमध्ये सदरहू प्रस्तावास मा. मंत्री मंडळाने मान्यता fest आहे. याबाबतचे शासन शुध्दीपत्रक 
दि.२०.११.२०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. 


सदर जलविद्युत प्रकल्पामुळे निर्माण होणा-या संभाव्य परिस्थिती बाबतचा अंतिम निर्णय 
घेण्यासाठी मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याची बाब 
विचाराधीन होती त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :- 


area निर्णय : 


गुंजवणी प्रकल्प ता.वेल्हे, जि.पुणे येथील धरण पायथा जलविद्युत प्रकल्पामुळे निर्माण होणा-या 
संभाव्य परिस्थिती बाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ 
उपसमिती खालीलप्रमाणे गठित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे पदनाम पद 
हिं मा.मंत्री (जलसंपदा) अध्यक्ष 
२ मा.मंत्री (उर्जा,नवीन व नवीकरणीय सदस्य 


उर्जा,राज्य उत्पादन शुल्क) 


३ मा.मंत्री (रोजगार हमी व पर्यटन) सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः गुंजव-१२१७/प्र.क्र.५९६/१७/मो.प्र.१ 


सदर समितीची कार्यकक्षा ही गुंजवणी प्रकल्प ता.वेल्हे, जि.पुणे या प्रकल्पाच्या दि. ३.८.२०१८ 
रोजीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता आदेशातील अट क्र.१ वगळण्यास मा.मंत्रिमंडळाने तत्वत: 
मान्यता दिल्यामुळे निर्माण होणा-या संभाव्य परिस्थितीबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मर्यादित आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०१३११५३००८०९२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ra n 1 i t Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
J DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Water Resources Department, 

S h ढे sit postalCode=400032, st=Maharashtra, 
71 | Vaj | fa 0 2.5.4.20=1 abde6c83c28d6dbd9f52f359ea1 
6d2e960f16f7ca457601da7303357626d5f5 
h . ,cn=Ranjit Shivajirao Ahire 
A 7 | re Date: 2019.01.31 15:41:28 +05'30' 
(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.मंत्री (उर्जा,नवीन व नवीकरणीय उर्जा,राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा.मंत्री ( रोजगार हमी व पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा.मुख्यमंत्री यांचे (कार्यालय) 
६. स्विय सहायक, प्रधान सचिव जलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
७. स्विय सहायक, सचिव (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
८. स्विय सहायक, सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
९. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
१०.स्विय सहायक, मु.अ. (द .व प्र) व स.स. जलसंपदा विभाग,मंत्रालय 
११.मुख्य अभियंता, (जसं) जलसंपदा विभाग, पुणे 
१२.उपसचिव (मोप्र-११) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे. 
१४.मोप्र-१ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


